महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२३ 
संदर्भ :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ 
२. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.११.४.२०२२ 
३. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२५.४.२०२२ 
४. महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२.०५.२०२२ 
५. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२७.०५.२०२२ 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.८.०७.२०२२ 
७. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२२.०७.२०२२ 
८. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२६.०८.२०२२ 
९. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.०७.१०.२०२२ 
१०. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२८.०३.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या 
मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. 
(५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹.५४१७५ लक्ष मधून ₹.७७.६४ लक्ष (अक्षरी सत्याहत्तर लक्ष चौसष्ट 
हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
st प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय यापूर्वी प्रस्तावित 
नक्र तरतूद वितरीत वितरण 


(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२-समाज कल्याण ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) 
महिला व बाल कल्याण संचालनालय 


त (09) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 


०१, वेतन ४०४४२ ४०४४१ | 0.0 | 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


१ प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट Shoes ate ज्या 

नक्र तरतूद वितरीत वितरण 

(१) (२) (३) (४) (५) 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १५९५ १०८३ ५१२ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च २०६ १४८.३ ५८ 
१३, कार्यालयीन खर्च ४७७ १८१.४ २९६ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५३६० ११०० ४२६० 
१९, आहार खर्च ३९८१ २६५२ १३२९ 
२१, पुरवठा व सामग्री ११७८ ४०७ ७७१ 
५०, इतर खर्च ९३६ ११७ ५३८ 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवाय ५४१७५ ४६१२९ ७७६४ 

२ या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शा्तींचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.४.२०२२ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 202303392233300g30 असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHIVAJI P KARWAR 
S H | VAJ | p DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a 1c2a78fesffead 
-9dd01377e25f76a36, postalCode=400032, st=Maharasht 


KARWAR कन 
(शिवाजी पां. कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 


०८ “७ A -O 


Cc 
eS 


eon SG O&M 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


